महाराष्ट्र हासन 
ज्ञापन क्र. आस्थाप्र-१११९/प्र.क्र.२३६/ना.पु.१५ 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-५ जानेवारी, २०२१. 


विषय : सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी “कर्तव्य कालावधी” म्हणून नियमित करणेबाबत. 
श्री.प्रविण देवराव भागवत, पुरवठा निरिक्षण अधिकारी, त. का., वाडा, जि.पालघर. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.सेनिवे-२००१/१३०/सेवा-४, दि. २ जून, २००३. 
२) शासन आदेशा क्र. आस्थाप्र-१११९/प्र.क्र.२३६/ना.पु.१५, दि.१९ सप्टेंबर, २०१९. 
३) शासन आदेश क्र. आस्थाप्र-१११९/प्र.क्र.२३६/ना.पु.१५, दि.२७ नोव्हेंबर, २०१९. 
४ तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय वाडा यांचे पत्र 
क्र.महसूल/पुरवठा/कावि-१११/२०२०, दि. २६/२/२०२०. 
प्रस्तावना : 


संदर्भाधीन शासन आदेशा क्र.२ अन्वये श्री. प्रविण देवराव भागवत, पुरवठा निरिक्षण अधिकारी 
यांची तहसिल कार्यालय, पनवेळ, जिल्हा रायगड येथे गोदाम व्यवस्थापक श्रेणी-१ या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली. 

श्री.भागवत यांना त्यानुसार तहसिलदार अमरावती, जि. अमरावती यांच्या दिनांक 
२३.९.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्याकरीता कार्यमुक्त करण्यात आले. 

दिनांक २६.०९.२०१९ रोजी श्री.भागवत जिल्हा पुरवठा कार्यालय, रायगड-अलिबाग येथे 
हजर होण्यासाठी गेले असता जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, रायगड-अलिबाग यांनी सदर 
ठिकाणी गोदाम व्यवस्थापक श्रेणी-१ हे पद रिक्‍त नसल्याने श्री.भागवत यांना रूजू करून घेतले 
नाही. 

शासनाच्या दिनांक २७.११.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये श्री. भागवत हे तहसिल कार्यालय, 
वाडा, जि.पालघर येथे हजर झालेले आहेत. श्री. भागवत हे दि.२६.०९.२०१९ ते दि. २६.११.२०१९ 
या कालावधीत कोणत्याही आस्थापनेवर कार्यरत नसल्याने सदर कालावधीचे वेतन व भत्ते त्यांना 
अद्यापपर्यंत देण्यात आलेले नाही. 


ज्ञापन :- 


श्री. प्रवीण देवराव भागवत, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, त.का.वाडा, जि.पालघर यांना 
दि.२६.०९.२०१९ ते दिनांक २६.११.२०१९ या कालावधीत प्रशासकीय कारणांमुळे पदस्थापनेविना 
रहावे SIS असल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ९ (१४) (एफ) (एक) 
मधील तरतुदीनुसार सदरचा सक्तीचा प्रतीक्षा काळावधी “कर्तव्य कालावधी” म्हणून नियमित 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः आस्थाप्र-१११९/प्र.क्र.२३६/ना.पु.१५ 


२. तसेच, सदर कालावधीतील वेतन व भत्ते अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. सदरचे ज्ञापन हे शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.सेनिवे-२००१/१३०/सेवा-४, दि. २ जून, 
२००३ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात अधिकारानुसार शासनाच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदरचे ज्ञापन हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०५११५३५९०९०६ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Milind Dattopant (oe कका 
Saraf 


(मिलिंद सराफ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) तहसिलदार तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, तहसिल कार्यालय, वाडा, जि.पालघर. 


२) श्री. प्रवीण भागवत, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, त. का., वाडा, जि.पालघर. 


प्रत - 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर. 
३) निवडनस्ती-ना.पु.१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


